उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय , 
महाड येथील ट्रॉमा केअर युनिटच्या ११ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१८६/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३० मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१४०/आरोग्य ३(अ), दि.०९.०२.२०१८. 
२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा,(रुग्णालय-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /कक्ष-३/टे-५आ/ ट्राकेयु-महाड/ 
अपदे-/सन १८-१९/४०६९-७०/२०१८ दि.१४.५.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील 
ग्रामीण रुग्णालय, महाड येथील ट्रॉमा केअर युनिटच्या ११ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ११ अस्थायी पदाना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि- 
२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 
कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

८००-इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०१) (90) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 

(०१)(४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना (२२१० जी २९८ )(अनिवार्य खर्च) 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०१८/प्रक्र-१८६/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५३०१५२३३२३३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


R a e Nn d [ चै Shamraoji Kaurte 


DN: CN = Rajendra Shamraoji 


ate Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, O 
S h a aa Fao} | = Government Of Maharashtra, OU 
= Public Health Department 
Ka urte Date: 2018.05.30 16:25:19 +05'30' 
(रा.शा.कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. आयुक्त,आरोग्यसेवा, APRS, SARA भवन, मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,रायगड 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,रायगड 

७. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामीण रुग्णालय,महाड,जि.रायगड 

८. महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र ”अ” 
अस्थाई पदे प्रस्ताव सन २०१८-१९ 


कार्यालयाचे नाव-वैद्यकिय अधिक्षक ग्रामिण रूग्णालय महाड 
लेखाशिर्ष-२२१० वैद्यकिय व सार्वजनिक आरोग्य (०६) -(०१)(१०)ट्रॉमा केअर युनिट (२२१०४६८९) 


तात्पूरत पद प्रथमत: ज्या पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 


ज्या शासन निर्णयान्वये |ज्या तारखपासुन पद 
पद पुढे चालु ठेवण्यात पुढे चालु ठेवावयाचे 
आली तो शासन निर्णय |तो दिनांक 

कमांक व दिनांक 


पद पुढे चालू 
ठेवण्याच्या 
आवण्यकतेचे 
स्पष्टिकरण 


शासन निर्णयान्वये निर्माण 
केळी तो शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनोक 


१'५६००-३९ १०० शा.नि.क़र. ०१.०३.२०१८ @ | 2210-Med-& PH महाड शहर व 


/प्रक- १९७ /आ-३अ/दि. (५४००) अपदे-२० १७/प्र.क़. ZO.R 20° रि-। ०६-सार्वजनिक | आसपासच्या ग्रामिण 
०७.०५.२०११वशा.नि. १४०/आरोग्य-३(अ) आरोग्य ०१०किमान | जनतेला आरोग्य सेवा 
कृ.२००५/ /प्रकृ- १ १७ वैद्य.अधि बघिरिकरण दि.०९.०२.२०१८ poe केअरी पुरविण्याच्या 
/सेवा- १/दि.२१.०९.२०१२|विर्ग-२ (५४००) i lua pull | दृष्टिकोनांतून सदर 


पदांची आवश्यकता 


आहे. 


महाराष्ट्र आपत्कालिन 
सेवा (22104689) 


१५६००-३९ १०० 
(५४००) 


५२>२००-२०२०० 
(२०००) 
कक्षसेवक ४४४ ०-७४४० 
(१३००) 
र का. oo er a 6 


